गोरेगांव, मुंबई येथे नागरी दहशतवाद विरोधी 
प्रशिक्षण केंद्र (Urban Counter Terrorism 
Training Centre) यामध्ये कार्यरत असलेल्या 
अधिकारी /कर्मचारी यांना वेतनश्रेणीतील बँड 
वेतन व ग्रेड वेतन यांच्या yo टक्के 
प्रोत्साहन/जोखीम भत्ता मिळणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसआयडी-०३०९/प्र.क्र.३७८/पुनर्बांधणी क्र.२१५/पोल-५अ 
मंत्रालय, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
तारीख: २८ ऑगस्ट, २०१४ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांक गृह विभाग क्रमांक-आयएसएस-१००९/प्र.क्र.८४/विशा-४, 
दिनांक २ एप्रिल, २००९ 
२) शासन निर्णय क्रमांक गृह विभाग क्रमांक-ओपीओ-३१०९/८३६/प्र.क्र.३४०/पोल-३, 
दिनांक ३१ डिसेंबर, २००९ 


3) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, फोर्स वन, मुंबई यांचे क्रमांक-फोर्स वन/प.श्ा. / 
AHS सेंटर / ०९/१७७६, दिनांक १७ सप्टेंबर,२०१० 

४) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक- टीईएक्स-०३०९/प्र.क्र.९४७/पुनर्बांधणी-१३०/पोल-५अ 
दिनांक १० फेब्रुवारी,२०१४ 

५) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, फोर्स वन, मुंबई यांचे क्रमांक-फोर्स वन/आझा/रिक्‍त पदे/७२६ 
/२०१४,दिनांक १३ मे,२०१४ 


प्रस्तावना : 

“गोरेगाव,मुंबई येथे नागरी दहशतवाद विरोधी प्रशिक्षण केंद्र (Urban Counter Terrorism 
Training Centre)” स्थापन करण्यास शासन निर्णय,गृह विभाग दिनांक १० फेब्रुवारी,२०१४ अन्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रशिक्षण केंद्रामध्ये कार्यरत असलेल्या पोलीस अधीक्षक, 
अपर पोलीस अधीक्षक, पोळीस उप अधीक्षक, पोलीस निरीक्षक ते पोलीस शिपाई या संवर्गातील 
अधिकारी/कर्मचारी यांना वेतनश्रेणीतील बँड वेतन व ग्रेड वेतन याच्या ५० टक्के रक्‍कम 
प्रोत्साहन/जोखीम भत्ता मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसआयडी-०३०९/प्र.क्र.३७८/पुनर्बांधणी क्र.२१५/पोल-५अ 


शासन निर्णय: 

शासन निर्णय,गृह विभाग दिनांक ३१ डिसेंबर,२००९ अन्वये "नागरी दहशतवाद विरोधी 
प्रशिक्षण केंद्र (Urban Counter Terrorism Training Centre)" यासाठी ४४ पदे मंजुर करण्यात 
आलेली आहेत. त्यापैकी पोलीस अधीक्षक, अपर पोलीस अधीक्षक, पोळीस उप अधीक्षक, पोलीस 
निरीक्षक ते पोलीस शिपाई या संवर्गातील अधिकारी /कर्मचारी यांना त्यांच्या वेतन श्रेणीतील बँड वेतन 
व ग्रेड वेतन यांचे Yo टक्के रक्‍कम प्रोत्साहन/जोखीम भत्ता मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
२. सदर केंद्रातील पोलीस अधिकारी/कर्मचारी मुळ घटकात परत गेल्यास त्यांना हा 
प्रोत्साहन/जोखीम भत्ता देय होणार नाही 
३. सदर भत्त्यापोटी येणारा खर्च संबंधित पदाचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशिर्षाखाली टाकण्यात 
येतात त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
४. हाझासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-१९९/२०१४,दिनांक १६ जुले, 
२०१४ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०८२८१६१७४३३८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shaila Ravindra 


Shaila Ravindra "५७५ 


DN: CN = Shaila Ravindra Mithbavkar, 


IN, S = MAHARASHTRA, 0 
M | th bavkar GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
= HO! 
Date: 2014.08.28 16:21:00 +05'30 


शैला मिठबावकर 
शासनाचे कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे. 
५. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, फोर्स वन, मुंबई. 
६. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 
७. सर्व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केंद्रे. 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ / २, मुंबई / नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसआयडी-०३०९/प्र.क्र.३७८/पुनर्बांधणी क्र.२१५/पोल-५अ 


९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 
१०.अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११.निवासी Sear परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२.संबंधित कोषागार अधिकारी. 

१३.कक्ष अधिकारी (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.निवड नस्ती / पोळ-५अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


